मंत्री आस्थापनेवरील अवर सचिवांच्या 
प्रत्यावर्तनानंतरच्या पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
BAA आदेशा क्रमांकः -संकीर्ण - २०१९/प्र.क्र.१३०/का.१४ 


हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक: २४ डिसेंबर, २०१९ 


संदर्भ :- साप्रवि कार्यालयीन आदेशा क्र. एमआयएम-१२१९/प्र.क्र.२७८/कार्या २१, 


दि.१३.११.२०१९ 


आदेठा 


मंत्री आस्थापनेवरील अधिकाऱ्यांच्या सेवा संदर्भाधीन आदेशान्वये त्यांच्या मूळ विभागात 


दिनांक 93.99.2098 A.A) प्रत्यावर्तीत करण्यात आल्या आहेत. प्रत्यावर्तनानंतर मूळ विभागात 


पद उपलब्ध नसल्याने मंत्रालयीन संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची बदलीने 
पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्डाविळेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहेत - 


अ अधिकाऱ्यांचे नाव पदनाम सध्याचा विभाग पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. 
हिं २ 3 8 4 
| श्री.अ.पां.वाघ अवर सचिव । शालेय शिक्षण व क्रिडा | पर्यटन व सांस्कृतिक 
विभाग कार्य विभाग 
२  श्री.सि.फ.मोकाशी अवर सचिव | नगर विकास विभाग महसुल व वन विभाग 
३ | श्री.अ.बा.पाटणकर अवर सचिव ग्रामविकास व अल्पसंख्याक विकास 
जलसंधारण विभाग विभाग 
8 श्री.ग.गो.बडे अवर सचिव =| विधी व न्याय विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
५ | SR Brat अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग | आदिवासी विकास विभाग 
६ | डा.वि.तु.इंगोले अवर सचिव ।कृषी व पदुम विभाग सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग 
७ | श्री.अ.म.बाविस्कर अवर सचिव नगर विकास विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
श्री.वि.स.चव्हाण अवर सचिव नगर विकास विभाग सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग 


२. उपरोक्त अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी पदस्थापना दिलेल्या विभागात तत्काळ हजर व्हावे. 


३ उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना दिनांक १४.११.२०१९ (म.पू) ते आदेशाच्या दिनांक पर्यंतचा सक्तीचा 
प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा प्रतीक्षाधीन कालावधी मंजूर 
करण्याची कार्यवाही म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ च्या नियम ९ (98) (एफ) नुसार व 
शासन निर्णय वित्त विभाग, दि.२.६.२००३ मधील तरतूदी नुसार पदस्थापना दिलेल्या विभागाने करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः -संकीर्ण - २०१९/प्र.क्र.१३०/का.१४ 


छ. सदर शासन sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१२२४१६१६५६६७०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Gaj Bhi Vv 
DN: c=IN, o=Gi it Of Maharasht: ‘General 


1 Administration Department, postalCode=400032 
aj a Nn a Nn st=Maharashti 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a 
जे 5cled41ada8a72725a47b4f0, 
serial INumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2a 
h | mM fa (0 1 fa V d659e360f73b682d6b6fccb8aecf, janan Bhimrao 
Date: 2019.12.24 16:19:58 +05'30' 
(ग.भि.गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा.मुख्यमंत्रांचे प्रधान सचिव 
३. अ.मु.स. (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, संबधित मंत्रालयीन विभाग 
५. सह/उपसचिव (आस्थापना), संबधित मंत्रालयीन विभाग 
६. संबंधित अधिकारी / कर्मचारी, विभागामार्फत 
७. निवड नस्ती कार्या.१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


